सन २०२२-२३ मध्ये विशेष घटक 
योजनेखाली खते, बी-बीयाणे इ.साठी 
अर्थसहाय्य या योजनेतील २८९ अस्थायी पदे 
पुढे सुरु ठेवण्यास मान्यतेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-आकृवि-२२२२/प्र.क्र.१७६/१५-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०८ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा:- १) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.आकृवि-२२२२/प्र.क्र.५०/१५-अे, 
दिनांक ०४/०३/२०२२. 


२) कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक-कृआ-११११/साप्र/२४४२/२२-२३/प्र.क्र.१४/ 
आस्था-५(निप)/२८२९९, दिनांक १८/०८/२०२२. 


3) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक १८/०८/२०२२. 


शासन निर्णय :- 

कृषि विभागातील, ८०० इतर खर्च, (००) (02) विशोष घटक योजना, विशेष घटक योजनेखाली 
खते, बी-बीयाणे इ. साठी अर्थसहाय्य या योजनेतील २८९ अस्थायी पदे दिनांक ०१/०९/२०२२ ते 
दिनांक २८/०२/२०२३ पर्यंत पुढे सुरु ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


या प्रित्यर्थ होणारा खर्च, सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर केलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात येऊन खालील लेखाशिर्ष अंतर्गत खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-डी-२ 

२४०२-पीक संवर्धन 

८००-इतर खर्च 

(००) (02) विशोष घटक योजना 

विशेष घटक योजनेखाली खते, बी-बीयाणे इ. साठी अर्थसहाय्य (२४०१ २४४२) 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-२२२२/प्र.क्र.१७६/१५-ओ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९०८१७०००५०९०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by AMOL NILAKANTH SAKHARKAR 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=36b60751d094e56d974e 1a44ec234c475fb0de5b35a79c1cf 
69a588f212b260e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


S A K H A R KA R serialNumber=BB4888CEBBF4B7A6440C6531 5292513081 4081028 
DF723D8F006D11BC169A08, cn=AMOL NILAKANTH SAKHARKAR 
Date: 2022.09.08 17:04:53 +05'30' 
(अ.नि.साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
आयुक्त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
प्रत, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), %, मुंबई/ नागपूर. 

कृषि सह संचालक (आस्थापना) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सह सचिव (28) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सर्व संचाळक/सह संचालक, (द्वारा- कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे). 

५. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक, (द्वारा- कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे). 

६. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, (द्वारा- कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे). 
७. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, (द्वारा- कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे). 
८. निवडनस्ती/१५-ओ 


Cc AW A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


